नक्षलवाद्यांना अटक करण्यासाठी त्यांच्याबद्दल 
माहिती देणा-या व्यक्‍तींना द्यावयाच्या रकमेची 
प्रलंबित देयके अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स ०३१६/प्र.क्र. ६९/विशा १ ब, 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : 99 मार्च, २०१६. 


वाचा :-१) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०४१४/प्र.क्र.९२/विज्ा १ब, दि. ०८.०८.२०१४, 
२) अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/ 
२१-आअ/ खब-यांचे बक्षिस वाढ/७७/२०१२, दि. ११.०२.२०१६. 
3) शा.नि. गृह विभाग, क्र. बीजीटी १०१५/प्र.क्र.६८/१५/अर्थसं.-१, दि. ०८.०३.२०१६. 


प्रस्तावना :- 


नक्षलग्रस्त भागात नक्षलवाद्यांना अटक करण्यासाठी त्यांच्याबद्दळ माहिती देणा-या 
व्यक्‍तींना रोख बक्षीस देण्यात येते. सदर प्रलंबित बक्षीसांची रकमेचे देयक अदा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


नक्षलग्रस्त भागात नक्षलवाद्यांना अटक करण्यासाठी त्यांच्याबद्दल माहिती देणा-या 
व्यक्‍तींना रोख बक्षीसाच्या प्रलंबित देयकासाठी रु. ४४,००,०००/- (रुपये चव्वे चाळीस लक्ष फक्त) 
एवढी रक्‍कम अदा करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी 
दि. ३१.३.२०१६ पूर्वी खर्च करण्याची जबाबदारी US महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची 
राहील. 

यासाठीचा खर्च मागणी क्र. “बी-१, २०५५ पोलीस (००) (०१) संचालन व प्रशासन (२०५५ 
००१४) ५० इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१५-१६ साठी उपलब्ध असलेल्या / करुन 
दिलेल्या निधीतून खर्च भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांक एनएएक्स ०३१६/प्र.क्र. ६९/विझा १ ब, 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६०३१११५४८४९९६२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Surendra Ambadas 
Deshmukh 
S u re n d fa A mM ba d a S DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Under Secretary, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Surendra Ambadas 
Deshmukh ताड 
Date: 2016.03.11 15:52:10 --05'30' 


(सु. अं.देशमुख ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर, 
३) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर, 

8)  अधिदानवलेखा अधिकारी, मुंबई 

५ निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

६ अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
७ विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली, 
८) जिल्हाधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपूर, 

९) & पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली / अहेरी / गोंदिया / चंद्रपूर, 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपूर, 
११) निवडनस्ती (विशा-१ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


